RNI No. MAHBIL2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - ३ ] 


शके १ ९ ४३ 
सोमवार , मार्च २१ , २०२२ / फाल्गुन ३० , 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महापालिका आयुक्त यांजकडून 


पुणे महानगरपालिका , पुणे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ च्या कलम ६१ ( १ ) अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक म.आ. / श.अ.जा. / ज . / १७५१२ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे उल्लेखिलेले ) चे कलम ६० ( १ ) अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रापैकी 
नकाशात दर्शविलेल्या क्षेत्रासाठी , नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ व १० फुरसुंगी 
तयार करावयाचा इरादा , दिनांक १ मार्च २०१ ९ च्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ११६१ अन्वये जाहीर केलेला असून , त्यासंबंधीची उद्घोषणा 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ९ मार्च २०१ ९ रोजी पृष्ठे १ ते ३ वर तसेच दैनिक पुढारी व इंडियन एक्स्प्रेस ९ मार्च २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या 


आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ ( १ ) मध्ये विहित केल्यानुसार महानगरपालिकेत उक्त प्रारूप नगर रचना योजना तयार करून , 
इरादा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून नऊ महिन्यांच्या कालमर्यादेत म्हणजे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ पर्यंत ( ठरावापासून ९ महिन्यात ) प्रसिद्ध करणे 
जरुरीचे आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासकीय अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११ / सीआर -५०८ / यूडी -१३ , दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे यांनी उक्त अधिनियमांचे कलम ६१ ( ३ ) नुसार , उक्त 
योजना तयार करून नोटिस प्रसिद्ध करण्याची मुदत पत्र क्रमांक जा . क्र . प्रा.न.र.यो. क्र . ६ , उरुळी देवाची , क्रमांक ९ , फुरसुंगी , क्रमांक १० , फुरसुंगी / 
मुदतवाढ / कलम ६१ / सहसपपुवी / २७८ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये निवडणूक आचारसंहितेचा कालावधी वगळून मुदतवाढ दिली आहे , तसेच 
पुन्हा पत्र क्रमांक वि.यो. पुणे / न.र.यो. / मुदतवाढ / सहसपुवि / १२१६ , दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० अन्वये Covid - 19 महामारीचा कालावधी संपेपर्यंत किंवा 
पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , पुणे महानगरपालिकेने नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ फुरसुंगी तयार 
करण्यासाठी उक्त अधिनियमांच्या तरतुदींनुसार जे करावयास पाहिजे होते ते सर्व करून , नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर 
रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी योजना आता पुणे महानगरपालिकेने तयार केलेली आहे . 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम ६१ ( १ ) व त्याखालील नियमानुसार सूचना करण्यात येत आहे की , सदर नगर रचना परियोजना क्रमांक 
६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी , दिनांक १० मार्च २०२२ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १००३ अन्वये 
महानगरपालिकेत प्रसिद्ध करण्यास मान्यता दिलेली आहे . 


, 


एच -४३५ , भाग एक - असा . ( पु.वि.पु . ) - ३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी , २१ मार्च २०२२ / फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४३ 
नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी योजनेचे नकाशे व अहवाल नगर रचना 
परियोजना कक्ष , रूम क्रमांक ३०६ , तिसरा मजला , पुणे महानगरपालिका भवन , शिवाजीनगर , पुणे -४११ ००५ येथे कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांचे अवलोकनार्थ खुले ठेवण्यात आले आहे , तसेच सदर नगर रचना परियोजनेचे नकाशे व अहवालाची प्रत पुणे महानगरपालिकेच्या 
www.pmc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील . 

तरी आता , वरील सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत , नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , 
उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी प्रसिद्ध केलेल्या योजनेमुळे बाधा पोहचलेल्या कोणत्याही इसमाने नगर रचना 
परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी या योजनेसंबंधी कोणताही लेखी आक्षेप ( दोन प्रतीत ) शहर 
अभियंता यांचे नावे शहर अभियंता कार्यालयात सादर करावे , म्हणजे नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि नगर रचना परियोजना 
क्रमांक ९ , फुरसुंगी या योजना महानगरपालिकेतर्फे उक्त अधिनियमाचे कलम ६८ ( १ ) च्या तरतुदींनुसार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ६७ नुसार योग्य त्याप्रमाणे त्यांचा विचार करण्यात येईल व आवश्यक तर नगर रचना परियोजना क्रमांक ६ , उरुळी देवाची आणि 

६ 
नगर रचना परियोजना क्रमांक ९ , फुरसुंगी योजनेत फेरफार करण्यात येईल , याची नागरिकांनी कृपया नोंद घ्यावी . 


विक्रम कुमार , 
महापालिका आयुक्त , 


पुणे महानगरपालिका , पुणे . 


पुणे , १६ मार्च २०२२ . 


BY MUNICIPAL COMMISSIONER 

Pune Municipal Corporation , Pune 
Notice under Section 61 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

क्रमांक म.आ. / श.अ.जा. / ज . / १७५१२ / २०२२.- Whereas , the Pune Municipal Corporation , Pune in accordance 
with the provisions of Section 60 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 , 
( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) declared it's intention 
to prepare the Draft Town Planning Scheme Urali Devachi No. 6 and Draft Town Planning Scheme 
Fursungi Nos . 9 and 10 vide it's General Body resolution No. 1161 , dated 1st March 2019 and 
published a declaration to that effect in the Maharashtra Government Gazette Pune Division 
Supplement Part One dated at pages 1 to 3 and in the daily newspaper Dainik Pudhari and The 
Indian Express dated 9th March 2019 ; 

and whereas in accordance with the provisions of Section 61 ( 1 ) of the said Act the Pune 
Municipal Corporation has to prepare and publish the said Scheme within a period of nine months 
from the date of declaration of intention to prepare the Scheme , i.e. on or before 30th November 


2019 ; 


and whereas in accordance with the provisions of Section 61 ( 3 ) of the said Act , the Joint 
Director of Town Planning , Pune Division , Pune , in exercise of the powers delegated to him under 
Government Notification in Urban Development Department No. TPS - 1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 
1st December 2016 , has further extended time period by vide his Order No. ( 1 ) D.T.P.S. No. 6 , Uruli 
Devachi , D.T.P.S. No. 9 , Fursungi , D.T.P.S. No. 10 , Fursungi / Extn / Section 61 / JDTP / 278 , dated , 
6th February 2020 and Order No. ( 2 ) Vi . Yo . Pune / Narayo / mudatwad / sahsampuvi / 1216 , dated , 
25th September 2020 ; until Covid - 19 epidemic ends or until further orders , for preparing the said 
Scheme and publishing a notice regarding its preparation ; 

and whereas the Pune Municipal Corporation has now prepared the Draft Town Planning 
Scheme No. 6 , Urali Devachi and Draft Town Planning Scheme No. 9 , Fursungi ( hereinafter referred 
to as " the said Draft Schemes " ) in accordance with the provisions of the said Act and rules framed 
there under . 

Now , therefore , under the provisions of Section 61 ( 1 ) of the said Act , the Pune Municipal 
Corporation General Body vide its Resolution No. 1003 , dated 10th March 2022 has given the 
sanction to publish the said Draft Schemes ; 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , २१ मार्च २०२२ / फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४३ 


- 


3 


A copy of the said Draft Schemes and plans thereof are kept open for inspection by the public 
during office hours on all working days at Town Planning Scheme Cell , Room No. 306 , third floor , 
Pune Municipal Corporation , Shivajinagar , Pune - 411 005. A copy of the Plan and Scheme book of 
the said schemes or part thereof can be obtained from website www.pmc.gov.in ; 

In accordance with the provisions of Section 67 of the said Act , if within thirty days from the 
date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette , any person affected by 
the Draft Town Planning Scheme No. 6 Urali Devachi and Draft Town Planning Scheme No. 9 , 
Fursungi communicates in writing ( in duplicate ) any objections relating to the said schemes to the 
City Engineer , Pune Municipal Corporation shall consider the same and modify the said Draft 
Schemes as it thinks fit , before submitting the said Draft Schemes under Section 68 ( 1 ) of the said 
act , to the Government for sanction . 

VIKRAM KUMAR , 
Municipal Commissioner , 
Pune Municipal Corporation , 

Pune . 
Pune , 16th March 2022 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


